महाराष्ट्र शासना 


गोपनीय/तात्काळ 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
{ लक्षवेध :- श्री. एस. एस. बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना) | 


क्रमांक : आयपीएस-५७०६/प्र.क्र.२२९/पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २००६. 


विषय : श्री. संजय पांडे, भापोसे याना केंद्रिय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार शासन सेवेत पुनस्थापित 
करण्याबाबत. 


संदर्भ : आपले पत्र क्रमांक : पोमसं/१/१०/४/एसपी(१९८६)/२००६, 
दिनांक २७.७.२००६. 


उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाकिंत पत्रास अनुसरुन शासनाने याप्रकरणी पुढे 


दर्शविल्यानुसार नियुक्तीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.:- 


ae a यी संजय पांडे, । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत सह आयुक्‍त ca |! 
' मापोसे (१९८६) | अन्न व औषध प्रशासन 


aa राज्य, मुंबई 
| ( श्री. रितेश कुमार, भापोसे यांचे जागी 


२. श्री. रितेश कुमार, भापोसे यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येत आहेत. 


३. उपरोक्त शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित अधिका-यांना 
आपल्या स्तरावर पत्रे पाठविण्यात यावीत व याबाबचा अनुपालन अहवाल संबंधितांनी पदभार 


स्विकारल्याचा दिनांक नमूद करुन शासनास कृपया तात्काळ पाठवावा. 


१ (र. > 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


(कृ.मा.प.) 


Dv noe 10९५५७ BSUS NG त्य ९2०5 


क्रमांक : आयपीएस-५७०६/प्र.क्र.२२९/पोल-१, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २००६. 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

2) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे उप सचिव 

3) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

४) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक. 

५) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७) लेखाधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(र. म. Wry ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


Bones pe !११५५१1॥(१४0॥0॥1.लाल(0२ 209 46, 


